महाराष्ट्र शासन 


qi सार्वजनिक बांधकाम विभाग, = 
fe > मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, = 
\ डू मुंबई : 
ee) चौथा मजला, मंत्रालय, FIS-Yoo ०३२. म i: ति 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४ ७६२४. Email ID: - doserl.pwd@ maharashtra. gov.in 
शासन आदेशा क्र. प्रशंसा-१७२१/प्र.क्र.२३४/सेवा-१, दि. ०६ एप्रिल, २०२२. 
-: शासन STAT :- 


प्रस्तावना:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संचालक, उपवने व उद्याने यांच्या 
कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी मा. अपर मुख्य सचिव (सा. बां.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, राजभवन, 
मुंबई येथील दरबार सभागृहाच्या आंतर्गत सजावट व सुशोभीकरणांतर्गत प्रलंबित असलेली उपवने व 
उद्यानाची संपूर्ण कामे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दि.११.०२.२०२२ या ठरवून दिलेल्या विहित 
कालमर्यादेच्या आतच पूर्ण केली आहेत. याबद्दल मा. राज्यपाल महोदयांनी संचालक, उपवने व उद्याने यांच्या 
कार्यालयातील खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या उल्लेखनीय कामकाजाबद्दल / 
योगदानाबद्दल खास प्रशंसा केली असून, या अतुलनीय कामगिरीची / योगदानाची सर्व संबंधित अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवा अभिलेखात या कौतुक पत्राची नोंद घेण्याचे निदेशित केळे आहे. तसेच या 
अधिकाऱ्यांकडून भविष्यात देखील अशा प्रकारच्या समूह प्रशंसनीय कामगिरीची अपेक्षा व्यक्‍त केली आहे. 
याबाबतची आवरऱ्यक ती नोंद संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अभिलेखात घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे 
आदेशित करण्यात येत आहे :- 


आदेशा :- 

राजभवन, मुंबई येथील दरबार सभागृहाच्या आंतर्गत सजावट व सुशोभीकरणांतर्गत प्रलंबित असलेली 
उपवने व उद्यानाची संपूर्ण कामे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दि.११.०२.२०२२ या ठरवून दिलेल्या विहित 
कालमर्यादेच्या आतच पूर्ण केल्याबद्दल, मा. राज्यपाल महोदयांच्या कौतुकपर भावना खालील विवरणपत्रात 
नमूद केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत. याची योग्य ती नोंद संबंधित 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक सेवा अभिलेखात घेण्यात यावी. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव पद कार्यालय 

| १| श्री. विजय गोविद रावळ  । संचालक, उपवने व उद्याने । संचालक, उपवने व उद्याने, 
२ | श्री. प्रसाद रविंद्र कडूलकर | सहाय्यक संचालक, उपवने व | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
उद्याने मुंबई. 

श्री. जयेंद्र विलास पानसरे । उद्यान अधीक्षक 

४ | श्री. ज्ञानेश्वर हिंदूराव दबडे | सहाय्यक उद्यान पर्यवेक्षक 


०२. वरील नमूद सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे विभागामार्फत देखील अभिनंदन करण्यात येत असून 
त्यांच्याकडून भविष्यात देखील अशाच प्रशंसनीय कामगिरीची / कामकाजाची विभाग अपेक्षा व्यक्‍त करीत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रहांसा-१७२१/प्र.क्र.२३४/सेवा-१ 


०३. सदरचे शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०४०६११५२०५१११८ असा आहे. सदरचे शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gangadhar 
सहपत्र :- वरीलप्रमाणे. Mahajan Gaikwad = 
(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. श्री. विजय गोविंद रावळ, संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

२. श्री. प्रसाद रविंद्र कडूलकर, सहाय्यक संचालक (उपवने व उद्याने, संचालक, उपवने व उद्याने, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे कार्यालय, मुंबई. 

३. श्री. जयेंद्र विलास पानसरे, उद्यान अधीक्षक, संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचे कार्यालय, मुंबई. 

४. श्री. ज्ञानेश्वर हिंदूराव दबडे, सहाय्यक उद्यान पर्यवेक्षक, संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांचे कार्यालय, मुंबई. 


प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. सर्व मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 

४. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, मुंबई. 

५. संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मा. अपर मुख्य सचिव (सां. बां.), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. मा. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सर्व कक्ष / कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.कक्ष अधिकारी (गोपनीय शाखा / आस्था-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती / सेवा-१. 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


F.No.2022/G/Feb/04 
टं 


आजादो का अमृत महात्मव 


BHAGAT SINGH KOSHYARI 


GoveRNOR OF MAHARASHTRA 


RAJ BHAVAN 
Malabar Hill 
Mumbai 400 035 
Tel. : 022-2363 2660 
Fax. : 022-2368 0505 


20" February 2022 


Letter of Appreciation 


The pending work related to the Durbar Hall was taken up with 
great sincerity and commitment for completion prior to the inaugural 
ceremony on 11th February 2022. The following team of the ‘Director 
Parks and Gardens’ Maharashtra State Mumbai (P.W.D) worked day 
and night to complete the work before the deadline in difficult and 
challenging circumstances. 


Director Parks and Gardens Maharashtra State Mumbai | Mumbai 
(Public Works Department) 


1. | Shri. Vijay Govind Rawal Director a 
2. | Shri. Prasad Ravindra Kadulkar Asstt. Director 

3.) Shri. Jayendra Vilas Pansare Garden Supdt 
| 4. | Shri. Dyaneshwar Hindurao Dabade | Asstt. Garden Supervisor 


| would like to place on record my appreciation for the above 
team which worked under your able guidance for completing the task 
within the desired deadline. | wish your team success in all their future 
assignments. A copy of this appreciation letter be placed in the 
oersonal record of each officer. 9 


i Sante aae 
(Bhagat Singh Koshyari) 
Governor of Maharashtra 


Shri. Prashant Navghare 
Secretary (Works) 
Public Works Department 


हम 4 


